= 


आ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दुरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१७२ / २२७9७९३३४४ Email ID : adm3-gad@mah.gov.in 


क्रमांक सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (१४-अ) दिनांक :- २१/०५/२०२४ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित), 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२०२४ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
संदर्भ:- १. विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे पत्र क्र. 

रामेती/राप्रधो/नामनि/ न. क्र. ०२/२०२४, दिनांक १६/०५/२०२४. 

महोदय, 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 

क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23.08.2099 नुसार विहीत केले आहे. तसेच शासन 
अधिसूचना क्र.टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ विहित करण्यात आळेळे आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गाकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (aren यांच्या नियंत्रणाखालील 
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचेमार्फत खाली नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्रपत्र | प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्थळ संपर्कासाठी कालावधी कार्यमुक्त |। प्रशिक्षणा 

संस्थेचे नांव व्यक्तीचे नांव (दिनांक) करण्याचा र्थींची 

दूरध्वनी क्रमांक दिनांक संख्या 
| प्रादेशिक । प्रादेशिक कृषि विस्तार | सत्र सहाय्यक:- | २७-०५-२०२४ | २४-०५-२०२४ ६० 

कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण श्रीमती प्राची ते (म.नं.) 

विस्तार संस्था, पुणे, सर्वे क्र. चव्हाण ०७-०६-२०२४ 

व्यवस्थापन | १/१,तापकीर मो- 

प्रशिक्षण | चौक,वडमुखवाडी ८३९०७१८७९० 

संस्था, पुणे | (चऱ्होली ) पुणे- आळंदी 

रोड, पुणे -४१२१०५ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ महाराष्ट्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन दुय्यम 
मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित लिपिक- 
टंकलेखकांच्या fase उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच त्यानंतर 
त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा घेण्याबाबत 


संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने द्याव्यात. 
३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१ प्रमाणे कृपया पहावी. 
४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ अनुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ 
नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण 
घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक-टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पूर्ण होणे जरुरीचे 
आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 
५. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
[कार्यासन-प्रशा-३ (१४ अ) ) पाठविण्यात यावी. 
६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
७. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान (eq प्रमाणे) विचारात घेऊन आव्यक कपडे, ट्रॅक सूट व 
स्पोर्टस शूज नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकापूर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत 
किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पूर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा 
दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित 
विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 
८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थींना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण IAT (dirrati.nsk- 
mah@gov..in) तसेच या कार्यासनास (adm3-gad@mah.gov.in) पाठविण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५२१११२७३०२४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपली, 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
AKSHATA व 
KAMOSH D ESAI AND LABOUR DEPARTMENT 


Date: 2024.05.21 11:43:45 +05'30' 


(अ. का. देसाई) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 


१ महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 

२ उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 

३ निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे ४१२ १०५ 
४ 


Cc 


उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (कार्यासन-१२-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्या- Wane ३) 


दु 


८८0) 


) 
) 
) 
) उप सचिव (सेवा(कार्यासन-१७, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
(9) 


प्रपत्र-२ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


दिनांक २७/०५/२०२४ ते ०७/०६/२०२४ 


किं प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली) पुणे-आळंदी रोड, पुणे- ४१२१०५ 
प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र सहाय्यक श्रीमती प्राची चव्हाण . मो. ८३९०७१८७९० यांच्याशी संपर्क साधावा . 
अ.क्र. | श्री/ नाव Whatsapp मोबाईल ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
श्रीमती क्रमांक 
za 2 3 es TF प ६ 
डि श्रीमती ।प्रतिक्षा कल्याण खाडे ९९३०४२५०२० pratikshakhade3 938. ¢@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्रीमती किरण रतनसिह चौव्हाण ७०८३३९१५०७ kiranchouvhan2429883@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
३ श्री ।तन्वीर अब्दुलरशीद आत्तार attartanweer 99@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
8 श्री aR भास्कर डाबेराव ९०२२०२०३५१८ sagardaberaoo¢ @gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
4 श्री प्रमोद तुकाराम फापाळे ९९२११४४०५८ pramod494¢24@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
& श्रीमती अश्विनी प्रल्हाद सोनावळे ९६६५५०९६२३ ashwinisonwale9202@gmail.com Te विभाग 
9 श्री | सौरभ दत्तात्रय ढगे ७२०८८६०८६२ srbhdhage3¢ &@gmail.com We विभाग 
G श्रीमती |रोडनी तुलशीराम मोरे ७३८७७५७२५२ moreroshni44@gmail.com We विभाग 
8 श्रीमती |निर्मला खंडू फदाले ९०२१६७९६३४ phadale.nirmala@gmail.com कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 


विकास विठ्ठल वाघमारे 


८७८८९१९०९४ 


vikaswaghmare8788@gmail.com 


विभाग 


कृषि, पक्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 


विभाग 


q 


१६ 


Q 
93 श्रीमती 


श्रीमती 


तुषार yer निकम 


प्रतिक्षा विजय खराडे 


तुषार तुकाराम जाधव 
योगिता अरविंद जाधव 


८८०५७६४३२५ 


९६६५७१६२०३ pratikshakharade’¥3@gmail.com 
रोहिनी राजेंद्र कुलकणी 70॥1॥५॥८9॥॥८(9८(७(७0॥॥8॥.00॥) 


७७७६०६२५३७ 


nikamtushar55@gmail.com 


amrityoga.jadv@gmail.com 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 


विभाग 

नगर विकास विभाग 
नगर विकास विभाग 
नगर विकास विभाग 
वित्त विभाग 
वित्त विभाग 
वित्त विभाग 


4 


4 


9¢ 


ज्योती आनंदा करडे 


१९ श्री |शामाराव रावसाहेब पाटील ९५११२६९०३६ 


२० श्री वृषभ 

२१ श्री | आकाश बळवंत पाटील 
२२ | श्रीमती | पुजा सुभाष पवार 

२३ श्री संतोष त्र्यंबक धाबे 

२४ | श्रीमती |प्रतिक्षा पांडुरंग काळे 

२५ | श्रीमती |क्र्तूजा जगदिश आगाडे 
२६ श्री सुनिल कचरु शिदे 


२७ 


श्री 
८ | श्रीमती 


बिरदेव आनंदराव पाटील 


९०१११४४५३५ 


se aos 


शिक्का rutujaagade8 &@gmail.com 


chougalejyoti¢ 3@gmail.com 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


आदिवासी विकास विभाग 
आदिवासी विकास विभाग 
आदिवासी विकास विभाग 


पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 


३० श्री ।नवनाथ भिमराव माने ७९७२७१७९०२ navnathmane&&&&@gmail.com महिला व बालविकास विभाग 

३१ श्रीमती संध्या देविदास फापाळे ७८७५२५२९३६ phapalesandhya93o@gmail.com महिला व बालविकास विभाग 

३२ | श्रीमती [art नानाभाऊ चौरे ashwinichaure§o@gmail.com कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
33 प्रियंका वाल्मिक कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 

श्रीमती प्रियंका are गुठले ७०२८५८६४६७ priyankaguthale96@gmail.com 

३४  । श्रीमती [स्नेहल गणेशराव खालापूरे ७६२०१४४५९१ snehalkhalapure33@gmail.com कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
३५ श्री [समीरकुमार संजय लोंढे ७७२०८०३१४७ sameerkumarlondhe4990@gmail.com पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

३६ | श्रीमती विजयश्री सुभाष पिपळकर ९५५२९७०८०३ 48vijayashri.pimpalkar@gmail.com पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


30 श्री (दिपक संजय गवारे ८६९८३६५४४६ dipakgaware488&@gmail.com पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
३८ श्री अमोल अरुणमहाले अल्पसंख्याक विकास विभाग 
३९ | श्रीमती | ज्योती वसंत चव्हाण ९३२२३००६४२ ]/०॥०१००१७0॥४॥.०७०॥) अल्पसंख्याक विकास विभाग 


20023 
४१ | श्रीमती [दिक्षा शाम वारघडे fe [| मराठी भाषा विभाग 
४५ सुरज शिवाजी हारुगडे मृद व जलसंधारण विभाग 


४६ 


yo | श्रीमती |कविता देवराव बुरकुले अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
Feta Fa 
Fe Pa 
Fe Fa 
era 
ero 


we 


२७ 
A 
al 


